लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग,क्र.अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.३९/कार्यासन ११, दि.१४/९/२०२३ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.२१/२/२०२४ 
४. लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.3-४/0०१॥॥॥8॥०॥/५६५/२०२४, दि.३/२/२०२४ 


प्रस्तावना : 

लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १३८ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/९/२०२३ ते दि.२९/२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा AAs 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२४ ते 
दि.३१/८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लघुवाद न्यायालय, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १३८अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील 
पुढील Td नमूद केलेली १३८ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४ या कालावधीत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
[| अतिरिक्त प्रबंधक शिका डागा 
२ स्वीय सहायक a ae 
3 सहायक प्रबंधक शिका 
४ रोखपाल PM 
षु न्यायिक लिपिक ९ 
६ अनुवादक व दुभाषी ९ 
अधिक्षक ३ 
सहायक अनुवादक 1 १ | 
श्रॉफ ३ 
| 9 | ० लेखा लिपिक a Se 
a q लघुलेखक (श्रेणी-२) ८ 
१२ लघुलेखक (श्रेणी-३) 1 ae 
१३ लिपिक-टंकलेखक ४६ 
१४ बेलिफ १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११ 


१५ वाहनचालक २ 
१६ नाईक 1 १ | 
१७ उद्दवाहन चालक २ 
१८ शिपाई १३ 
१९ हमाल १८ 
२० पहारेकरी 1 Se 
२१ SOSA (AHS TM) a ae 
एकूण १३८ 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०६ , लघुवाद न्यायालये, (००) (००) 
(०१) इलाखा शहर न्यायालये (००) (००) (०१) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२१६)” 
या लेखाशीर्षांतर्गत ०१- वेतन खाली सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.२१/२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१४४५०९०२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 

H F M A N | A | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e39 175422 1ba7b421d28c86653344150a 
5e31030c791f4b, postalCcode=400032, st=Maharashtra, 


SHETYE acer 
(हेमांगी शोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
८) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


